कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
व अधिनस्त कार्यालयांसाठी नवीन संगणक व स्कॅनर 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
२) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६. 
३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कौविउ-२०२२/प्र. क्र. १२/प्रशा-२, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२. 
8) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २५ जानेवारी, २०२४. 
५) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोउआ/संगणक-७/२६१/२४१४, दि. १४.०३.२०२४. 
६) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२४/प्र. क्र. ३८/अर्थसंकल्प-३, 

दि. २० मार्च, २०२४. 

प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन दि. २५.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये, कौडाल्य विकास, रोजगार व 

उद्योजकता आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांसाठी संगणक यंत्रणा (ऑल इन वन डेस्कटॉप, 
प्रिंटर्स, लॅपटॉप व स्कॅनर्स) खरेदी करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता व ₹ १४६.६९ लक्ष इतक्या 
अंदाजित रकमेस वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ऑल इन वन डेस्कटॉपसाठी प्रति नग 
६७,४७९/- या दराप्रमाणे १२० नगांसाठी ₹८०,९७,४८०/- इतक्या रकमेस मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर मान्यतेनुसार आयुक्‍ताळयाकडून संगणक (ऑल इन वन डेस्कटॉप) खरेदी करण्याकरीता 
गर्व्हमेंट ई-मार्केटप्लेस (980॥) पोर्टलवर १२० नग संगणक खरेदी करण्याकरीता ऑनलाईन 
पध्दतीने निविदा सूचना क्र. ७8//२०२४/8/४५४७२४, दि.०१.०२.२०२४ प्रसिद्ध करण्यात आली 
होती. 
२. सदर निविदाप्रक्रीयेत ऑल इन वन डेस्कटॉपसाठी प्रति नग ७३,९९१/- या दराप्रमाणे १२० 
नगांसाठी ₹८८,७८,९२०/- इतक्या न्यूनतम रकमेची निविदा (_१) ठरली आहे. म्हणजेच मान्यता 
देण्यात आलेली अंदाजित किंमत ₹६७,४७९ व प्रत्यक्ष खरेदी किंमत ₹७३,९९१/- यामध्ये प्रति नग 
₹६,५१२/- इतकी तफावत आहे. सदर तफावत ही मान्यता देण्यात आलेल्या अंदाजित किंमतीपेक्षा 
९.६५% ने जास्त आहे. तथापि, सदर तफावत उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. 
०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या कार्यालयीन खरेदी कार्यपद्धतीच्या सुधारित 
नियमपुस्तिकेतील प्रकरण क्र. ३, परिच्छेद क्र. ३.१.२ “किंमतीचा अंदाज आणि किंमतीचा 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. २ 


वाजवीपणा” मधील ३.१.२.१ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या [(-)20% ते (4)90%] तफावतीच्या 
मर्यादेत आहे. 
३. दि. २५.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या संगणक 
यंत्रणेत ५० नग स्कॅनरचा समावेश असून सदर खरेदीकरीता ₹२२,५०,०००/- इतक्या अंदाजित 
रकमेस मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ५० नग स्कॅनर खरेदीकरीता गव्हर्नमेंट ई- 
मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरील Bid Number: ७5//२०२४/8/४६०२५१८, दि. ०८.०२.२०२४ 
अन्वये निविदाप्रक्रीया राबविण्यात आली आहे. सदर निविदाप्रक्रीयेत ५० नगांसाठी ₹१९,२०,०००/- 
(₹एकोणीस लाख वीस हजार मात्र) इतक्या न्यूनतम रकमेची निविदा (L9) ठरळी आहे. सदर रक्‍कम 
मान्यता देण्यात आलेल्या रकमेच्या मर्यादेत आहे. 

त्यानुषंगाने उपरोक्त परिच्छेद २ मध्ये नमूद केल्यानुसार आयुक्तालय व अधिनस्त 
कार्यालयांसाठी ऑल इन वन डेस्कटॉपची खरेदी प्रति नग ७३,९९१/- या सुधारित दराने व स्कॅनरची 
खरेदी प्रतिनग ₹३८,४००/- या दराने करण्यास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 


१. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांसाठी दि. 
24.09.2028 च्या शासन निर्णयान्वये खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या संगणक यंत्रणेतील 
ऑल इन वन डेस्कटॉपची खरेदी प्रति नग ७३,९९१/- या सुधारित दराने व स्कॅनरची खरेदी प्रतिनग 
₹३८,४००/- या दराने करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत असून त्याकरीता ₹९९.६३ लक्ष (अक्षरी 
₹ नव्याण्णव लक्ष त्रेसष्ट हजार) इतक्या रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मंजूरी खालील अटी व शरर्तीस अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तसेच त्या 
विभागाने शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या कार्यपद्धतीतील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आहे किंवा कसे ? याची 
आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर खात्री करावी. 


२) निधी खर्च करताना दि. ११.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यालयीन खरेदीकरिता 
विभागाने गठीत केलेल्या समितीच्या मान्यतेने संगणक यंत्रणा खरेदी करण्यात येत 
असल्याची आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर खात्री करावी. 


३. प्रस्तुत खरेदी वितरीत/उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत करावयाची असून त्याकरीता 
खरेदी करावयाच्या ऑल इन वन डेस्कटॉप व स्कॅनरची संख्या कमी करावयाची झाल्यास त्याबाबत 
आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा. खरेदी प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


४. प्रस्तुत खरेदीस वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २०.०३.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील 
तरतूदीच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे. 


५. संदर्भाधीन दि. २५.०१.२०२४ मधील इतर सर्वसाधारण तरतूदी कायम राहतील. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. २ 


६. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेड ए २, २२३० कामगार व 
सेवायोजन, ०२ सेवायोजन कार्यालयाचे संगणकीकरण, (०२)(०१) सेवायोजन कार्यालयाचे 
संगणकीकरण (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२३०१०९२-१७) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ. संदर्भ क्र. १०२/व्यय-६, दि. २८.०३.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०४.२०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका १९७८, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक २७ (3), नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१८३६०८३४०३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR 
ATMARAM SANKEHE 3 
(प्रभाकर संखे ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 


) 

) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२०/अर्थसंकल्प -3) व्यय-६ 
) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१( लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२( लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा) नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 

सर्व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
सर्व कार्यासने (कौशल्य ,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती- कार्यासन प्रशा-२ 


qo 
११ 
१२ 
१३ 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


